RNI No.MAHBIL / 2009/ 37831 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण भाग चार - ब 


वर्ष ४ , अंक ८६ ] 


सोमवार , जुलै २, २०१८ / आषाढ ११, शके १ ९ ४० 


[ पृष्ठे ६, किंमत : रुपये ९.०० 


असाधारण क्रमांक २२४ 

प्राधिकृत प्रकाशन 

महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र अधिनियमांन्वये तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


गृह विभाग 


दुसरा मजला, मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक , 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ३० जून २०१८ 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या (वित्तीय संस्थांमधील ) हितसंबंधाचे संरक्षण अधिनियम, १९९९. 

क्रमांक एमपीआय . १११८ / प्र.क्र .५३१ /पोल- ११. – ज्याअर्थी इंडेक्स अॅडमॅट्रीक्स प्रा. लि . (यात यापुढे उक्त वित्तीय संस्था असा निर्देश करण्यात आला 
आहे) या वित्तीय संस्थेचे अध्यक्ष/ संचालक यांनी ठेवीदारांकडून स्वीकारलेल्या ठेवी मुदतपुर्तीनंतर परत करण्यास कसूर केली आहे, अशा तक्रारी त्यांच्याविरुद्ध 
बहुतांश ठेवीदारांकडून प्राप्त झालेल्या आहेत 

आणि ज्याअर्थी, आरोपींविरुद्ध आ.गु.शा. मुंबई गु.र.क्र . ३४/२०१२, ( ओशिवरा पोलीस स्टेशन गु.र.क्र . ९३ / २०१२) भारतीय दंड विधान कलम 
४२०, १२०( ब ) सह प्राईज चिट्स अॅन्ड मनी सद्युलेशन स्किम्स (बॅनिंग ) कायदा, १९ ७८ चे कलम ३, ५ व ६ आणि महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या ( वित्तीय 
संस्थांमधील ) हितसंबंधाचे संरक्षण अधिनियम, १९९९ च्या कलम ३ व ४ अन्वये गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, राज्य शासनाची अशी खात्री झाली आहे की , उक्त वित्तीय संस्था आणि त्यांचे अध्यक्ष / संचालक, प्रवर्तक ठेवीदारांना त्यांच्या ठेवी परत 
करण्याची शक्यता नाही आणि म्हणून, राज्य शासनाला अशा ठेवीदारांच्या हितसंबंधाचे रक्षण करावे लागेल ; 


आणि ज्याअर्थी, यासोबत जोडलेल्या अनुसूचीत विनिर्दिष्ट केलेली मालमत्ता उक्त वित्तीय संस्थेकडून आणि त्यांच्या अध्यक्ष / संचालकांकडून आणि उक्त 
वित्तीय संस्थेकडून गोळा केलेल्या ठेवींमधून आणि ठेवींतून संपादित करण्यात आलेली आहे असे अभिकथित आहे . 

ज्याअर्थी आता, महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या (वित्तीय संस्थांमधील ) हितसंबंधाचे संरक्षण अधिनियम, १९९९ ( २००० चा महा .१६ ) ( यात यापुढे ज्याचा उक्त 
अधिनियम असा निर्देश करण्यात आला आहे ) याच्या कलम ४ चे पोट- कलम ( १), कलम ५ व कलम ८ याद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर 
करुन महाराष्ट्र शासन याद्वारे 


( क ) अनुसुचीत विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे, उक्त वित्तीय संस्थेची आणि त्यांचे अध्यक्ष / संचालक यांच्या नावे असलेली मालमत्ता जप्त करीत आहे, 
आणि 


( ख ) उक्त वित्तीय संस्था आणि त्यांचे संचालक यांच्या जप्त केलेल्या मालमत्तेवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी उप जिल्हाधिकारी ( अति ./निष्का.), 
चेंबुर, मुंबई यांची सक्षम प्राधिकारी म्हणून नियुक्ती करीत आहे. 


भाग चार - ब - २२४-१ 


( १ ) 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार- ब, जुलै २, २०१८ / आषाढ ११, शके १९ ४० 


उक्त अधिनियमान्वयेनियुक्त करण्यात आलेल्या पदनिर्देशित न्यायालयातील सरकारी अभियोक्ता, विशेष न्यायालयात अर्ज दाखल करताना सक्षम 
प्राधिकाऱ्यास आवश्यक ते सहाय्य करतील . 


अनुसूची 
आरोपी यांच्या जप्त करावयाच्या मालमत्तेची सूची खालीलप्रमाणे आहे : 


( १ ) स्थावर मालमत्ता- ( फ्लॅट / जमीन इ.) 


अ.क्र 


मालमत्तेचा तपशील 


मालमत्ताधारकाचे नाव 


( १ ) 


१ 


( २ ) 
सिटीएस क्र . १३७४ / बी वर्णन- शॉप नं . ४ , २ रा माळा , 
एक्सलॅन्सी को . ऑ. हौ . सो. लि ., एस . व्ही . पटेल नगर, 
म्हाडा लेआऊट , वर्सावा, अंधेरी (प.) मुंबई-५३ . 
( खरेदी दस्त क्र . ३२६७/११ ) 


२ 


सिटीएस क्र . १३७४ / बी वर्णन- दुकान नं . ७, तळ मजला , 
एक्सलॅन्सी को . ऑ. हौ . सो . लि ., एस . व्ही . पटेल नगर , 
म्हाडा लेआऊट , वझेवा, अंधेरी (प.) मुंबई-५३. 
( खरेदी दस्त क्र . ३२६८/११ ) 
सिटीएस क्र . १/ ए वर्णन- सदनिका क्र . ४०४, ४ था मजला, बी विंग, 
दत्तानी शेल्टर बिल्डींग , ऑफ लिंक रोड, गोरेगाव ( प.), मुंबई-१०४ . 
( खरेदी दस्त क्र . १७२/२०११ ) 
इम्पेरीयल हाईट , फ्लॅट नं . सी .- २३०३, गोरेगाव ( पश्चिम) , मुंबई-१०४ 


( ३ ) 
गुन्ह्यातील अपराहीत रक्कमेतून सदरची मालमत्ता आरोपी 
रामनिवास पाल याने मे शक्ती गुड हेल्थ अॅन्ड लाईफस्टाईल प्रा . लि . 
चे संचालक अजय आत्माराम सचदेव यांचेकडून खरेदी केली 
आहे. सध्या इन्तकाब अली खान उर्फ कबीर खान यांचे ताब्यात 
आहे . 
गुन्ह्यातील अपराहीत रक्कमेतून सदरची मालमत्ता आरोपी रामनिवास 
पाल याने मे. शक्ती गुड हेल्थ अॅन्ड लाईफस्टाईल प्रा . लि . चे 
संचालक अजय आत्माराम सचदेव यांचेकडून खरेदी केली आहे . 
सध्या अशोक सिंह यांचे ताब्यात आहे . 
गुन्ह्यातील अपराहीत रक्कमेतून सदरची मालमत्ता आरोपी रामनिवास 
पाल याने शरीफभाई प्रेमजी दोढीया यांचेकडून खरेदी केली आहे. 
सध्या रमाकांत सुर्यनाथ पांडे यांचे ताब्यात आहे . 
गुन्ह्यातील अपहारीत रक्कमेतून सदरची मालमत्ता आरोपी रामनिवास 
पाल याने वाधवा ग्रुप होल्डींग प्रा. लि . याचेकडून खरेदी/ बूक केली 
असून त्यापोटी गुन्ह्याशी संबंधीत रक्कमेतून पाच सदनिकेकरिता 
४,९ ०,५५,००० इतकी रक्कम वाधवा ग्रुप यांचेकडे जमा केली आहे. 
सदरची ५ फ्लॅट सध्या वाधवा ग्रुप यांचे ताब्यात आहेत. 


३ 


~ 


- ।। 


६ 


- ।। 


इम्पेरीयल हाईट , फ्लॅट नं. सी .-२३०४ , गोरेगाव ( पश्चिम), मुंबई-१०४ 
इम्पेरीयल हाईट, फ्लॅट नं . सी .- ३५०२ , गोरेगाव (पश्चिम), मुंबई -१०४ 
इम्पेरीयल हाईट , फ्लॅट नं. सी .-३६०२, गोरेगाव ( पश्चिम ), मुंबई -१०४ 
इम्पेरीयल हाईट , फ्लॅट नं . सी .-३७०२, गोरेगाव ( पश्चिम ), मुंबई -१०४ 


७ 


- ।। 


८ 


- ।। 


( २ ) जंगम मालमत्ता- (बँक तपशील ) 


अ . क्र . 


बँक व शाखा 


बँक खाते क्र . 

( ३ ) 


खातेधारकाचे नाव 

( ४ ) 


शिल्लक रक्कम 

( ५ ) 


( १) 


( २ ) 


अॅक्सीस बँक , मालाड वेस्ट 


९ ११०२००३३७१०७१७ 


. 


इन्डेक्स अॅडमॅट्रीक्स प्रा . लि 
डिजाईन इनोव्हेशन 


२ 


५६५३०१०१००५०२३ ९ 


५२८०११०२१५८४ 


डिजाईन इनोव्हेशन 


युनियन बँक, अंधेरी 
आयएनजी वैश्य बँक, 

खार 
आयएनजी वैश्य बँक , खार 
एचडीएफसी बँक , खार 


५२८०११०१६८ ९ २ 


डिजाईन इनोव्हेशन 


४४ ९ ७२२०७ 


५ 


०००२२३२०००३६३५ 


३८२५५५० 


डिजाईन इनोव्हेशन 
साई सिमरन इन्सेटीव्ह कन्सल्टन्सी प्रा . लि . 


६ 


कर्नाटका बँक मुंबई 


०८१२०००१००३५७९ ०१ 


. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, जुलै २, २०१८ / आषाढ ११ , शके १९ ४० 


३ 


अनुसूची - समाप्त 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


७ 


९ ११०२००११३ ९१०९९ 


साई सिमरन इन्सेटीव्ह कन्सल्टन्सी प्रा . लि . 


. 


८ 


अॅक्सीस बँक, मुंबई 
अॅक्सीस बँक , मुंबई 
अॅक्सीस बँक , मुंबई 


९ १००२००४८२०८६१३ 


इनोव्हेटीव्ह सोल्यूशन 


० 


९ 


९ १००१००३३७१३६७७ 


संजिव विजय देसाई 


४६८ 


१० 


अॅक्सीस बँक , चेन्नई 


२३४०१०१०००८४३३० 


फिरोज खान 


१६५ ९ ३ 


११ 


अॅक्सीस बँक, औरंगाबाद 


९ ११०१००४६४७५२९ १ 


फिरोज खान 


४५७३०५ 


१२ 


६३०१३४३९ ३६५ 


आर . के . सोल्यूशन 


० 


१३ 


एसबीआय , भोपाळ , मध्य प्रदेश 
एसबीआय , भोपाळ, मध्य प्रदेश 
एसबीआय, भोपाळ , मध्य प्रदेश 


६३०१६४४२६६० 


कमाल मन्सूर 


३५०३ 


१४ 


३० ९ २३ ९ ७१७२१ 


रूक्साना कौसर 


७५ 


१५ 


एसबीआय , 


भंडारा 


३०६१२५०६२४७ 


प्रिती जितेंद्र पाल 


८०५११ 


१६ 


अॅक्सीस बँक , अंधेरी 


९ ११०१००१४ ९ २१ ९ ३७ 


रामनिवास पाल 


O 


अॅक्सीस बँक , बांद्रा 


०२८०१०१००११३०३८ 


रामनिवास पाल व प्रिती पाल 


१८ 


अॅक्सीस बँक , स्पींग फिल्ड 


९ १००१००२३४ ९ ३६८० 


रामनिवास पाल 


. 


. 


५२८०११०२२१६१ ९ 


आर.एस. पावर 


O 


२० 


आयएनजी बँक, खार 
एचडीएफसी बँक , मुंबई 
आयसीआयसीआय बँक, शहाजहांपूर, 


०४११८६३००००० ९९ 


O 


इन्डेक्स अॅडमॅट्रीक्स प्रा . लि . 
आर.पी.एम. इंडस्ट्रीज 


२१ 


० ९ ०८०५०००२७५ 


उ . प्र . 


२२ 


आयसीआयसीआय बँक, शहाजहांपूर, 


० ९ ०८०५०००३५६ 


आर.पी.एम. इंडस्ट्रीज 


. 


उ . प्र . 


२३ 


अॅक्सीस बँक, नवी दिल्ली 


९ ११०२०००४४ ९ ५०४७ 


अॅड वर्ल्ड 


२४ 


पंजाब नॅशनल बँक 


० ९९ २००२१०००४५३६३ 


अॅड वर्ल्ड 


. 


२५ 


एसबीआय, मांडवी शाखा, मुंबई 


३६३४२४००३५६ 


मा . विशेष न्यायालयाच्या 


४ , ९ ३,५५,७४४ 


आदेशांनुसार वरील 


अ . क्र . ४,५,१०,११,१३,१४ व १५ 


सिनियर पीआय , इओडब्ल्यू , 
युनिट-११ सीआर नं .३४ / १२ यांचे 
नावे 

नमूद रक्कमा वर्ग करून 
एफडीमध्ये ठेवल्या आहेत . 


मधील रक्कमा एफडीमध्ये ठेवल्या आहेत . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


युवराज ब . अजेटराव , 


शासनाचे उप सचिव . 


भाग चार - ब - २२४-२ 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार- ब, जुलै २, २०१८ / आषाढ ११ , 


शके १ ९ ४० 


GOVERNMENT OF MAHARASHTRA 


HOME DEPARTMENT 
Madam Cama Road , Hutatma Rajguru Chowk, 
2nd Floor,Mantralaya ,Mumbai 400 032 , dated the 30th June 2018 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA PROTECTION OF INTEREST OF DEPOSITORS (IN FINANCIAL ESTABLISHMENT) ACT, 1999 . 

No MPI. 1118 /C.R.531/Pol- 11. — Whereas , complaints have been received from number of depositors 
against M /s . Index Admatrics Pvt. Ltd. (hereinafter referred to as “ the said Financial Establishments" ), 
complaining that they have collected the Fund and have defaulted to return the said deposits made by the 
depositors , on demand ; 


u 


And whereas, an offence has been registered against the accused at E.O.W., Mumbai vide C.R. 
No. 34/2012 , (Oshivara Police St. 93/12 ) u /s , 420 , 120 (b ) of Indian Penal Code r/w Section 3,5 & 6 of Prize 
Chits and Money Circulation schemes (Banning ) Act, 1978 & section 3 & 4 ofMaharashtra Protection of 
Interest of Depositors ( In Financial Establishment) Act, 1999 ; 


And whereas, the State Government is satisfied that the said Financial Establishments and their 
Chairmen / Directors/ Promoters are not likely to return the deposits to the depositors and hence the 
Government has to protect the interests of the depositors ; 


And whereas, the properties specified in the Schedule appended hereto are alleged to have been 
acquired by the said Financial Establishments and their Chairmen /Directors from and out of the deposits 
collected by the said Financial Establishments . 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub - section ( 1) of Section 4 , Section 5 and 
Section 8 of the Maharashtra Protection of Interest of Depositors (in Financial Establishments) Act, 1999 
(Mah . XVI of 2000) (hereinafter referred to as “ the said Act"), the Government of Maharashtra hereby , 

( a ) attaches the properties of the said Financial Establishments and the property in the name of 
their Chairmen /Directors as specified in the Schedule ; and 

(b ) appoints the Deputy Collector, (Encroachment/Demolition ), Chembur, Mumbai to be the 
Competent Authority to exercise control over the properties attached of the Financial Establishment 
and its Directors ; 


The Public Prosecutor in designated court appointed under the said act shall render necessary 
assistance to the Competent Authority in filing the application before the Special Court . 

Schedule 


The property of the said accused to be attached is as follows : 


1. Immovable Property ( Land / Flat etc.) 


Property Description 


Owner 


Serial 
No. 
( 1) 


( 2 ) 


( 3 ) 


1 


Property Purchased from the Simphoned 
Funds in the name of Ramnivas Vedram Pal. 


C.T.S No. 1374 /B , Shop No. 4 , Second Floor , 
Excellancy Co -operative Housing society Ltd., 
S.V. Patel Nagar,MHADA Layout, Versova , 
Andheri(W .),Mumbai 400 053 . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब , जुलै २, २०१८ / आषाढ ११, शके १९ ४० 


4 


Schedule -- Contd . 


( 1) 


( 2 ) 


( 3 ) 


2 


Property Purchased from the Simphoned 
Funds in the name of Ramnivas Vedram Pal. 


C.T.S No. 1374 /B , Shop No. 7 , Ground Floor, 
Excellancy Co -operative Housing society Ltd., 
S.V. Patel Nagar, MHADA Layout, Versova , 
Andheri(w ), Mumbai 400 053 . 
C.T.S No. 1A / 2 , Flat No. 404 , B Wing , Fourth 
Floor, Dattani Shelter, Building off Link Road , 
Goregaon (W.), Mumbai 400 104 . 


3 


4 


Imperial Heights , Flat No. C /2303 , 
Goregaon (W.), Mumbai 400 104 . 


5 ImperialHeights, Flat No. C /2304 , 

Goregaon (W.), Mumbai 400 104 . 


Property Purchased from the Simphoned 
Funds in the name of Ramnivas Vedram Pal. 
After transferred in the name of Dr. Ramakant 
Pandey . 
Property Book / Purchased from the Simphoned 
Funds in the nameof Ramnivas Vedram Pal 
and other. 
Property Book / Purchased from the Simphoned 
Funds in the name of Ramnivas Vedram Pal 
and other. 
Property Book / Purchased from the Simphoned 
Funds in the name of Ramnivas Vedram Pal 
and other. 
Property Book / Purchased from the Simphoned 
Funds in the name of Ramnivas Vedram Pal 
and other . 
Property Book / Purchased from the Simphoned 
Funds in the name of Ramnivas Vedram Pal 
and other 


6 


Imperial Heights , Flat No. C / 3502, 
Goregaon (W.), Mumbai 400 104 . 


7 ImperialHeights, Flat No. C / 3602 , 

Goregaon (W.) Mumbai 400 104 . 


8 


Imperial Heights , FlatNo. C /3702, 
Goregaon (W.), Mumbai 400 104 . 


II . Movable Property - (Bank ) 


Sr. 


Bank Details 


Bank Account No. 


Account Holder 


Balance 


No. 


Amount 


( 1 ) 


(2 ) 


( 3 ) 


(4 ) 


( 5 ) 


1 


911020033710717 


Index Admatrix Pvt. Ltd. 


0 


2 


565301010050239 


0 


3 


528011021584 


Axis Bank , Malad (w .) 
Union Bank , Andheri 
ING Vaisya Bank , Khar 
ING Vaisya Bank , Khar 
HDFC Bank , Khar 
Karnataka Bank , Mumbai 


4 . 


528011016892 


4,49,72,207 
38,25,550 


5 


00022320003635 


6 


0812000100357901 


0 


Design Innvations 
Design Innvations 
Design Innvations 
Design Innvations 
Sai Simran incentive 
Consultancy Pvt. Ltd. 
Sai Simran incentive 
Consultancy Pvt. Ltd. 
Innovative Solutions 
Sanjic Vijay Desai 


7 


Axis Bank , Mumbai 


911020011391099 


0 


8 


910020048208613 


0 


Axis Bank , Mumbai 
Axis Bank , Mumbai 


9 


910010033713677 


468 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, जुलै २, २०१८ / आषाढ ११ , 


शके १ ९ ४० 


Schedule --Concld . 


( 1) 


( 2 ) 


( 3 ) 


(4 ) 


(5 ) 


10 


11 


12 


13 


14 


15 


16 


17 


18 


19 


20 


21 


22 


Axis Bank , Chennai 234010100084330 Feroz Khan 

16,593 
Axis Bank, Aurangabad 911010046475291 Feroz Khan 

4,57,305 
SBI, Bhopal, M.P. 

63013439365 R.K. Solutions 

0 
SBI, Bhopal, M.P. 

63016442660 KamalMansoor 

3,503 
SBI, Bhopal, M.P. 

30923971721 Ruksana Kausar 

75 
SBI, Bhopal,M.P. 

30612506247 Priti Jitendra pal 

80,511 
Axis Bank , Andheri 911010014921937 Ramniwas Pal 

0 
Axis Bank , Bandra 

028010100113038 Ramniwas Pal & Priti Pal 0 
Axis Bank , Spring Fields 910010023493680 Ramniwas Pal 

0 
ING Bank , Khar 

5280110221619 R.S.Powar 

0 
HDFC Bank , Mumbai 04118630000099 Index Admatrix Pvt. Ltd. 0 
ICICI Bank , Shahjahanpur, 090805000275 

R.P.M. Industries 

0 
U.P. 
ICICI Bank , Shahjahanpur, 090805000356 R.P.M. Industries 
U.P. 
Axis Bank, New Delhi 911020004495047 AD World 

0 
Punjab National Bank , 0992002100045363 Ad world 

0 
New Delhi. 
SBI, Mandvi Branch , 36342400356 , Name As per the order of Hon ble 4,93,55,744 
Mumbai. 

of Sr. PI EOW , Unit - 11 , court funds from above 
Mumbai. CR No. 34/12 . Sr. No. 4 , 5 , 10 , 11 , 13 , 14 

and 15 transferred to 
SBIa / c . 36342400356 
opened in the name of 
Sr. PI EOW , Unit- 11 , 
CR No. 34/12 . ( Total FD 
Amount Rs. 4,93,55,744 . 


0 


23 


24 


25 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


YUVRAJ B. AJETRAO , 


Deputy Secretary to Government. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY I/C DIRECTOR SHRIMANOHAR SHANKAR GAIKWAD , PRINTED AT 
GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNIROAD ,MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND 
PUBLICATION, 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNIROAD , MUMBAI 400 004, EDITOR : 1/C DIRECTOR SHRI MANOHAR SHANKAR GAIKWAD . 


